महाराष्ट्र राज्याचे चक्रीय अर्थव्यवस्था धोरण तयार 
करण्यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी समिती 
स्थापन करणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: धोरण-२०२३/प्र.क्र.२/उद्योग-२ 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

दिनांक : ०६ फेब्रुवारी, २०२३ 
प्रस्तावना :- 

राज्यातील अनावश्यक वाहने तसेच अन्य बिनावापर असलेल्या वस्तू अथवा साधने यांचा पुर्नवापर करुन 

चक्रीय अर्थव्यवस्था धोरण (Circular Economy Policy) बनविण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने सूचना दिल्या आहेत. 
त्याअनुषंगाने नवीन धोरण तयार करणे आवश्यक आहे. केंद्र शासनाच्या सूचनेचा अभ्यास करुन राज्याचे धोरण 
तयार करण्यासाठी शासनास शिफारशी करण्याकरिता समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय :- 
चक्रीय अर्थव्यवस्था धोरण तयार करण्याकरिता राज्य शासनास शिफारशी करण्याकरिता विकास आयुक्‍त 
(उद्योग) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शिव विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई अध्यक्ष 
२ | सचिव (पर्यावरण) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,मुंबई सदस्य 
३ | सचिव (नवि-२) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
४ | सचिव (ऊर्जा) अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, ऊर्जा विभाग, मंत्रालय,मुंबई सदस्य 
५ | सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, मुंबई यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
६ | राज्यवस्तू व सेवा आयुक्‍त अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
७ | परिवहन आयुक्‍त अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सदस्य 
८ | अध्यक्ष, Material Recycle Association of India अथवा त्यांचे प्रतिनीधी सदस्य 
९ | सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, | सदस्य 
मुंबई 
हि ० | अर्नेस्ट अड यंग या संस्थेचा एक प्रतिनिधी सदस्य 
हि १ | आवश्यकतेनुसार या क्षेत्रातील नामवंत संस्थेचा एक प्रतिनिधी सदस्य 
१२ | अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय,मुंबई सदस्य 


सचिव 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील. 

१. केंद्र शासनाच्या सूचना, त्याअनुषंगाने या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींशी चर्चा करुन तसेच या विषयी इतर 
राज्यांनी तयार केलेल्या धोरणांचा अभ्यास करुन, राज्याचे धोरण तयार करण्यासंदर्भात समितीने अहवाल 
तयार करावा. 

२. समितीने वरील प्रमाणे अहवाल तयार करुन तो ३ महिन्यामध्ये शासनास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२३/प्र.क्र.२/उद्योग-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३०२०६१२०६१३१११० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by SANJAY SHAMKANT DEGAONKA\ 
ERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ID LABOUR DEPARTMEN 


SANJAY SHAMKANT 55 
2 12a7914a3c02f24aa23655f609F41 f2d36b0ecS7da4c7 If 
19aaf08230a79, postalCode=400032, st 
D E G AO N KA R INumber=56CF8C8577584ADC42F070185C585C41084CC34F66 
83553D21CCACBFA33D4D1F, cn=SANJAY SHAMKANT DEGAONKAR 


Date: 2023.02.10 16:59:15 +05'30" 


(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई. 
२. प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
४. सचिव, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (नवि-२) , नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. राज्य वस्तू व सेवा आयुक्‍त, विक्रीकर भवन, २७ नेसबीट रोड माझगाव, ताडवाडी महाराणा प्रताप चौक, 
मुंबई-१० 
७. परिवहन आयुकत, ४ था मजला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उद्यान, नवीन प्रशासकीय इमारत , जगत विद्या मार्ग, 
शासकीय वसाहत, वांद्रे (पूर्वी, मुंबई- Yoo ०५१. 
८. अध्यक्ष, Material Recycle Association of India, १०५/१०६, 9 ला मजला, ए विंग, डायनास्टि बिझनेस पार्क, 
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - Yoo ०५९ 
९. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
१०. अर्नेस्ट अँड यंग यांचे सल्लागार संस्थेचे प्रतिनिधी 
११. अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचाळनालय,मुंबई. 
१२. सह सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. निवडनस्ती (उद्योग-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


